तालुका फळरोपवाटिका कन्हेरी, ता. बारामती, 
जि.पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील ५ विकास कामांसाठी 
रु.१,३६,४९,३०५/रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२१ 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन,भाग-२, दि. १७/०४/२०१५. 
2) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो-२/शारोवा- कन्हेरी/विकाप्रमा/५७३१/२०२१. 
दि.११/०२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

ताळुका फळरोपवाटिका कन्हेरी, ता. बारामती, जि. पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील ५ विकास कामांसाठी 
रु.१,३६,४९,३०५/- (एक कोटी छत्तीस लाख एकोणपन्नास हजार तीनशे पाच फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत व सदर रक्‍कम वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, उपविभाग ५ अ.क्र 
१० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या 
सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास 
आहेत. प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारास अनुसरून तालुका फळरोपवाटिका केन्हेरी, ता. बारामती, 
जि. पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेल्या ५ विकास कामांसाठी रु.१,३६,४९,३०५/( एक कोटी 
छत्तीस लाख एकोणपन्नास हजार Ge पाच फक्त) रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. विकास कामांचा तपशिल खालीलप्रमाणे. 


अ. कामाचा तपशिल अंदाजित रक्‍कम 
क्र. 


a . | रोपवाटिकेवरील सद्यस्थितीत असलेली पॉली हाऊस व BSAC हाऊस दुरूस्ती १६,१९,९३६ 


२. | एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित फॅन व US प्रकारचे पालीहाऊस उभारणे, रोपे | ७३,११,५६९ 
ठेवण्याकरिता जी-आय बेंचेस, बूम shart सुविधा व नैसर्गिक वायुविजन पध्दतीचे 
हरितगृह उभारणी. 


३. | फळपिकांचे १७६३ मातृवृक्ष लागवड, पुष्पोत्पादन मातृवृक्ष लागवड, औषधी वनस्पती | १४,४०,००० 
मातृवृक्ष लागवड, बायो पेस्टिसाईड प्लॅट गाडर्न तयार करणे. 


४. | अद्यायावत यंत्रसामुग्री व उपकरणे. २५,३७,८०० 


५. | इतर अनुषंगिक कामे. ७,४०,००० 


एकूण १,३६,४९,३०५ 


झासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-ओ 


२. सन २०२०-२१ मध्ये भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ १७२२) या 
लेखाशिर्षातर्गत २७- लहान बांधकामे या बाबीखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीतून सदरचा खर्च करण्यास 
खालील अटींच्या आधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या साहित्याचे दर व एकामित्क फलोत्पादन अभियानामधील साहित्याचे 
दर यामध्ये तफावत आहे. अंदाजपत्रकातील साहित्याचे दर सध्या उपलब्ध असलेल्या बाजारभावाप्रमाणे 
असल्याची खात्री करून कार्यवाही करावी. 

२) एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत दिलेल्या मापदंडा व्यतिरीक्त इतर घटक समाविष्ट केले 
टसल्यास त्याची स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी पुणे यांच्या स्तरावरून खात्री करून 
कार्यवाही करावी. 

३) बाबनिहाय मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करावा. 

४) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ (सुधारणा दिनांक १७/४/२०१५) मधील तरतूदीचे पालन 
करावे. तसेच ज्या बाबीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे,त्याच बाबीवर प्रचलित नियमानुसार खर्च 
करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३१७१७१५१७०३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Maroti 
e268689ab8d696dd, 
serialNumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00 
fa mM bee126e8678172a15c5, cn=Ashok Maroti ठा 
Date: 2021.03.17 17:20:30 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. संचालक फलोत्पादन, कृषी AGIA AERTS राज्य,पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक,पुणे विभाग,पुणे. 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पुणे. 

५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


